पो.ठाणे बेगमपुरा, गु.र.नं.१९, २१, 22, 
पो.ठाणे जिन्सी, गु.र.नं.३२ /२०१२ या 
खटल्यामध्ये विशहोष सरकारी अभियोक्ता 
म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या 
अँड. राजेंद्र मुगदिया यांना व्यवसायीक फी 
मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. एसपीपी ०४१६/प्र.क्र.१०८/पोल-१० 
मंत्रालय, २ रा मजला, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मादाम कामा मार्ग, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : १५ जुले, २०१६. 


संदर्भ - शासन अधिसूचना, विधि व न्याय विभाग क्र. एसपीपी- २०१६/ यु.ओ.आर ४०/ डी-चौदा, 
दिनांक १८.०५.२०१६. 


शासन निर्णय :- 


पो.ठाणे बेगमपुरा, गु.र.नं.१९, २१, 22, पो.ठाणे जिन्सी, गु.र.नं.३२ /२०१२ या गुन्ह्यातून 
उद्भवणाऱ्या विशेष मोक्का न्यायालयातील न्यायालयीन प्रकरणी विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून 
अँड.श्री. राजेंद्र मुगदिया यांची विधि व न्याय विभागाच्या दिनांक १८.०५.२०१६, अधिसूचनेन्वये 
नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 


२. प्रस्तुत खटल्यांसाठी अँड.श्री. राजेंद्र मुगदिया यांना महाराष्ट्र विधि अधिकारी नियम 
(नियुक्‍ती, सेवेच्या शर्ती आणि वेतन) १९८४ अन्वये सरकारी वकीलांना देय असलेली फी अदा 
करण्यात यावी. या व्यतिरिक्त त्यांना अपरिणामकारक सुनावणी फी वा इतर कोणतीही फी देय 
होणार नाही. 


३. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उप आयुक्‍त 
दर्जाहून कमी नाही अशा अधिका-याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे 
अतिरिक्त प्रदान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 


४. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (00) १०९, जिल्हा 
पोलीस (००) (०१) जिल्हा पोलीस दल - (२०५५ ०१६८) - २८ व्यावसायिक सेवा या लेखाशीर्षाखालळील 
त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी विवरणपत्रानुसार भागविण्यात येईल. 


५. हा शासन निर्णय विधि व न्याय विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.११०/का-१४, दिनांक 
१९.०५.२०१६ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी ०४१६/प्र.क्र.१०८/पोल-१० 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करून देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१६०७१५१६०२४९२६२९ असा आहे. 
हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Arun Vishnupant Joshi 


A ru Nn Vi S h Nn 1 pa nt DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Section Officer, postalCode=400032, 


Jo S h | st=Maharashtra, cn=Arun Vishnupant Joshi 
Date: 2016.07.15 16:08:23 +05'30' 


(अ.वि.जोशी) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 

१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 

२) पोलीस आयुक्त, औरंगाबाद शहर, औरंगाबाद. 

३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १, मुंबई. 

४) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
) 
) 
) 


o~ 


५) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

६) विधी व न्याय विभाग (का-१४), मंत्रालय, मुंबई. 

७) अँड.श्री. राजेंद्र मुगदिया, मेवार लॉजच्या समोर, नागेश्वर वाडी, औरंगाबाद, 
जि. औरंगाबाद. 

८) निवड नस्ती (पोल-१०) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


